तहसिलदार संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची पदस्थापना 
(पुणे विभाग) 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र.१०२/ई-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ३० जून, २०२३ 


Pat: १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.४९/कार्या-१२, 


दि.१४.०७.२०२१ 


शासन STAT 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) मधील तरतुदींनुसार खाली 
नमूद केलेल्या तहसिलदार संवर्गातील अधिका-यांना प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या नावासमोर 
स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शाविण्यात आलेल्या पदावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने सार्वजनिक सेवेच्या 
हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
a soa कदम  । नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत तहसिलदार (संगायो) हवेली जि.पुणे 
या रिक्‍त पदावर 
२. । श्रीमती सुरेखा दिवटे | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत तहसिलदार तथा सहाय्यक पुनर्वसन 
(श्रीमती सुरेखा अधिकारी, उजनी प्रकल्प, 
अरविंद ढोले) जि.का.पुणे या रिक्‍त पदावर 
३. । श्रीमती शिल्पा ठोकडे | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत तहसिलदार तथा व्यवस्थापक श्रीपूर 
मळा, शेती महामंडळ सोलापूर या 
Rad पदावर 
४. श्री. समीर यादव नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
सोलापूर या रिक्‍त पदावर 
५. | श्रीमती मीना तुकाराम | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, 
निंबाळकर, नवीन सांगली या श्रीमती शिल्पा ओसवाल 
नाव- श्रीमती मीना यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
जगदीश बाबर पदावर 
६. | श्रीमती शिल्पा | सहाय्यक जिल्हा पुरवठा । सहाय्यक अन्नधान्य वितरण 
ओसवाल अधिकारी, सांगली अधिकारी, सोलापूर या रिक्‍त पदावर 
७. । श्रीमती सुनिता | तहसिलदार (महसूल) जि.का | अपर चिटणीस (कुळकायदा) 
नेर्लीकर कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर या 
श्री. रविंद्र चव्हाण यांच्या बदलीने 
रिक्त होणा-या पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१०२/ई-३ 


क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव सध्याचे पदनाम बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (2) (3) (४) 
८. | श्री. सरस्वती पाटील । सहा. जिल्हा पुरवठा तहसिलदार (महसूल) fear 
अधिकारी कोल्हापूर कोल्हापूर या श्रीमती सुनिता नेर्लीकर 
यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर 
९. | श्रीमती रुपाली | महाराष्ट्र राज्य शोती पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन 
रेडेकर महामंडळ, पुणे तहसिलदार (पुनर्वसन) जि.का. 
कोल्हापूर या श्री. वैभव पिलारे यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


२. सदरील आदेश तात्काळ अंमलात येत असून उपरोक्त नमूद अधिका-यांना बदलीने 
पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी ते धारण करत असलेल्या 
पदावरून या आदेशान्वये एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. त्यांनी त्यांच्या पदस्थापनेच्या 
पदावर दि.०३ जुले, २०२३ (म.पू) रोजी पुर्वी रुजू होणे अनिवार्य आहे. 

३. संबधित अधिकारी नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
e3.revenue@maharashtra.gov.in या ई-मेलव्दारे / टपालाव्दारे शासनास त्वरीत कळवावे. 

४. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित 
केलेल्या उक्त तरतूदींनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापूर्वी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले 
नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र.१८६/ १६/ 
कार्यासन १४, दि.२३.१२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, 
याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

ष्‌. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 
कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी दि.०३ जुले, २०२३ (म.पू) रोजी पुर्वी रुजू 
होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, त्यांचा अनुपस्थितीचा 
कालावधी हा “अकार्यदिन”(॥७&5/०// म्हणून गणला जाईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 

६. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 
करू नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ 
कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्विकारु नयेत. असे अर्ज 
प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 

७. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रूजू न झाल्यास वा कोणत्याही 
प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक ) 
नियम १९७९ मधील नियम २३ चे SHEA करणारी असल्यामूळे, ती गैरवर्तणूक समजून त्यांचे विरुध्द 
शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा PATH: बदली-२०२३/प्र.क्र.१०२/ई-३ 


Gs 


सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०६३०२२१८३२५३१९ असा आहे. हा BAST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by AJIT SOPANRAO DESHMUKH 


AJ IT SO PA N RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE ANI 
Fe tra, 
2 1b06b9"b27 
9 
5 :489048, 
[) ) E S H M U J KH se धट 7650783402 
4 
D: 


(अजित देशमुख) 
शासनाचे उप सचिव 


. विभागीय आयुक्त, पुणे. 
. महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य होती महामंडळ, पुणे. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव 

संबंधित जिल्हाधिकारी. 

प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखा परीक्षा), मुंबई/ नागपूर. 


. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
. संबंधित अधिदान व लेखा अधिकारी. 
. संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी. 
९. 


अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


१०. संबंधित तहसिलदार (विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेमार्फत). 
११. उप सचिव (ई-३) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१२. निवडनस्ती (S-3). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


